कोविड-१९ या संसर्गजन्य रोगाच्या पार्श्वभूमीवर सन 
२०२१-२२ या चालू आर्थिक वर्षातील बदल्यांसंदर्भात 
करावयाच्या कार्यवाहीबाबतच्या सूचना.. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसआरव्ही -२०२१/प्र.क्र.२०/कार्या १२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: १० मे, २०२१ 


संदर्भ:- 

१. दि.२५.५.२००६ च्या अधिसूचनेन्वये अधिसूचित केलेला "महाराष्ट्र शासकीय 
कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम,२००५." 

२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एसआरव्ही -२०२०/प्र.क्र.३०/कार्या-१२ 
दिनांक ७ जुले,२०२० व दि.२३ जुले २०२० 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम,२००५ मधील तरतूदीनुसार राज्य शासकीय 
अधिकारी व कर्मचारी यांच्या प्रत्येक वर्षी एप्रिल व मे महिन्यात सर्वसाधारण बदल्या करण्यात 
येतात. तथापि, कोविड-१९ च्या संसर्गजन्य रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे, मागील सन २०२०-२१ या 
आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण बदल्या तसेच काही अपवादात्मक परिस्थितीमुळे किंवा विशेष 
कारणामुळे करावयाच्या बदल्या दि.३१ जुले २०२० पर्यंत करण्याचे आदेश संदर्भाधीन दि.७ जुले 
२०२० च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित केले होते. तदनंतर संदर्भाधीन दि.२३ जुले २०२० च्या 
शासन निर्णयान्वये बदलीची मुदत दि.१० ऑगस्ट २०२० पर्यंत वाढविण्यात आली होती. 

सन २०२०-२१ हे आर्थिक वर्ष संपून आता, सन २०२१-२२ हे आर्थिक वर्ष सुरु झाले आहे. 
त्यामुळे प्रशासकीय विभागांकडून सन २०२१-२२ या चालू आर्थिक वर्षात बदली अधिनियमानुसार 
बदल्या करण्यात याव्यात किंवा कसे याबाबत विचारणा करण्यात येत आहे. त्याअनुषंगाने, सन 
२०२१-२२ या चाळू आर्थिक वर्षात राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत सूचना 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 
सद्यस्थितीत राज्यात कोविड-१९ या संसर्गजन्य रोगाचा वाढता प्रादुर्भाव विचारात घेता, 
सन २०२१-२२ या चालू आर्थिक वर्षी दि.३० जून, २०२१ पर्यंत, बदली अधिनियमानुसार 
कोणत्याही बदल्या (सर्वसाधारण बदल्या तसेच काही अपवादात्मक परिस्थितीमुळे किंवा विशेष 
कारणामुळे करावयाच्या बदल्या) करण्यात येऊ नयेत, असे या शासन निर्णयान्वये सूचित 
करण्यात येत आहे. 
०२. तथापि, उपरोक्त नमूद कालावधीत केवळ खालील कारणास्तव बदली अनुज्ञेय राहील. 
१) सेवानिवृत्तीमुळे रिक्‍त होणारी पदे भरणे. 
२) करोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी अत्यावश्यक सेवेतील रिक्‍त पदे भरणे. 
३) शासकीय कर्मचाऱ्याच्या विरोधात गंभीर स्वरुपाची साधार तक्रार प्राप्त झाल्यामुळे 
बदली करणे आवश्‍यक असल्याची बदली करणाऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्याची खात्री 
पटल्यास करावयाची बदली. 


~ 


— 


~— 


शासन निर्णय क्रमांकः एसआरव्ही -२०२१/प्र.क्र.२०/कार्या 92 


०३. कोविड-१९ या संसर्गजन्य रोगाच्या प्रादुर्भावाचा वेळोवेळी आढावा घेऊन याबाबत पुढील 
आदेशा निर्गमित करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. 


०४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या  ७/५/५/.॥80॥959॥॥8.90०५९.॥१ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५१०१६४०३९६००७ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Geeta Rahul 


Kulkarni 
(गीता रा. कुलकर्णी ) 
उप सचिव » महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 
२. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
३. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
४. सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 


५. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, विधानभवन, मुंबई, 

६. सर्व मा. संसद सदस्य/विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 

७. मा.मुख्य सचिव, 

८. सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, 

९. सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

qo, सर्व विभागीय आयुक्त, 

११. सर्व जिल्हाधिकारी, 

१२. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

१३. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१४. सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख, 

१५. सामान्य प्रशासन विभाग/का. ३९ (महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्दीकरिता), 

१६. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय, सहावा मजला, विधान भवन, मुंबई Yoo ०३२ 
(१० प्रती) 

१७. सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने, 

१८. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


